शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्य) च्या 
आस्थापनेवरील गट - ड संवर्गातील २५ 
can पदे निरसित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-इएसटी २०२०/(१६०/२०)/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 


१) झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/वि-१, 
दिनांक १४ जानेवारी, २०१६ 

२) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इएसटी ४०११/(३२२/११)/प्रशा-१, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०१७ 


शासन निर्णय :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्य) च्या आस्थापनेवर गट -ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या 
कोटयातील २२ शिपाई पदे व पदोन्नतीच्या कोटयात १ हवालदार व ४ नाईक अशी २७ पदे मंजूर 
आहेत. संदर्भ क्र. १ येथील वित्त विभागाच्या दि. १४ जानेवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
पदांच्या २५ टक्के म्हणजेच ७ पदे निरसित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. २ अन्वये 
गट-ड संवर्गातील २७ मंजूर पदा मधून निरसित करावयाच्या ७ पदांपैकी ३ पदे निरसित करण्यात 
आली आहेत. आता उर्वरित ४ पदे याव्दारे निरसित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२१०२०९१५५३२९५२२१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
APPASING १॥॥/॥५॥१० : 
RAJPUT म. चे 
(आ.रा.राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) सर्व मा.सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) उप सचिव (वित्त सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


